महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक : आस्था-२०१६/प्र.क्र.१२५/आस्थापना, 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २१ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा :- 9) शासन परिपत्रक महिला व बालविकास विभाग क्र. HHH २०१०/प्र.क्र.४६/ मकक, 

दि.११.०६.२०१० 

2) शासन निर्णय महिला व बालविकास विभाग क्र.मकचौ-२०१३/प्र.क्र.६३/मकक, 
दि.१९.०६.२०१४ 

३) महिला व बाल विकास विभाग पत्र क्र. संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.४३/मकक, 
दि.२१.०३.२०१६ व दि.२४.०५.२०१६ 

४) कार्यालयीन आदेशा पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.आस्था-२०१६/ 
प्र.क्र.१२५/आस्थापना, दि.१३.१२.२०१६ 

५) कार्यालयीन आदेशा पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.आस्था२०१६/प्र.क्र.१२५/ 
आस्थापना, दि.२९.०८.२०१८ 


कार्यालयीन आदेशा 

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक सतावणुकीस प्रतिबंध करण्यासाठी मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात रिट विनंती अर्जसीआरएल) क्रमांक ६६६-६७०/१९९२ दाखल झाला होता. त्यामध्ये 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार केंद्र शासनाने कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक 
छळापासून संरक्षण(प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियिम २०१३ व नियम दि.९ डिसेंबर, २०१३ रोजी 
प्रसिद्ध केला आहे. अधिनियमातील तरतूदीनुसार लैंगिक छळाबाबत येणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करणे व 
त्यानुसार कारवाईची शिफारस करणे याकरीता समिती स्थापन करण्याच्या सूचना महिला व बाल विकास 
विभागाने संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये दिल्या आहेत. या विभागासाठी संदर्भ क्र. ४ येथील 
दि.१३.१२.२०१६ च्या आदेशान्वये महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आली होती. सदर 
समिती मधील अध्यक्ष/सदस्यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे/ बदलीमुळे सदर समिती पुनर्गठीत करणे आवश्‍यक 
आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयानुसार या विभागासाठी खालीलप्रमाणे “अंतर्गत तक्रार 


समिती” पुनर्गठित करण्यात येत आहे. 


१. श्रीमती उज्वला दांडेकर, उप सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग अध्यक्ष 
२. श्री. रमेश कदम, अवर सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग सदस्य 
3. श्री.बाळासाहेब सावंत, कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग सदस्य 
४. श्रीमती विद्या कदम, कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग सदस्य सचिव 
५. प्रो., शुभदा मैत्रा, डीन, टाटा इन्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्स, अज्ञासकीय सदस्य 


देवनार, मुंबई 


शासन आदेडा क्रमांकः आस्था- २०१६/प्र.क्र.१२५/आस्थापना 

०२. वरील समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल:- 

अ) विभागातील महिला अधिकारी/कर्मचारी यांच्या लैंगिक सतावणुकीच्या तक्रारींची दखल घेणे. 

ब) तक्रारीत तथ्य आढळून आल्यास त्याबाबत चौकशी करुन संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही 
करण्याकरीता प्रधान सचिवांकडे वेळोवेळी शिफारस करणे. 

क) केलेल्या कामाचा वार्षिक अहवाल प्रधान सचिवांना सादर करावा. 

०३. अशासकीय सदस्याला अंतर्गत समितीच्या प्रत्येक कामाच्या दिवसासाठी दि.१९.०६.२०१४ च्या हासन 
निर्णयातील तरतूदीनुसार भत्ता/प्रवास खर्च मंजूर करण्यात येईल. 


०४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१०२११७०४२८२०२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Anees Iqbal 
Ismail Shaikh : 
(अनिस शोख) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. प्रधान सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

३. सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

यांना विनंती आहे की, सदर कार्यालयीन आदेश त्यांच्या अधिपत्त्याखालील महिला 

कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावे. 

४. श्रीमती उज्वला दांडेकर, उप सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. श्री. रमेश कदम, अवर सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. श्री.बाळासाहेब सावंत, कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७. श्रीमती विद्या कदम, कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. उप सचिव(मकक), महिला व बाल विकास विभाग, नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई-३२ 

९. स्वीय सहायक, प्रधान सचिव,(प.व सां.का.) व अन्य महिला कर्मचारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०. संचालक, टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोडल सायन्स, देवनार, मुंबई-८८ 

११. प्रो., शुभदा मैत्रा, डीन, टाटा इन्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्स, देवनार, मुंबई-८८ 

१२. निवडनस्ती/आस्थापना. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


